सहकार खात्यातील दक्षता कक्षासाठी 
असलेल्या ६ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ 
ते ३०/०९/२०१९ पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१९/ प्र.क्र.६०/५ स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ मार्च, २०१९ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय,सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.राजस- ००८४/प्र.क्र.५३८/५-स, 
दि.५/५/२०११ 

२) शासन निर्णय सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस २०१८/प्र.क्र.७७/५-स, 
दि.१९/०९/२०१८ 

३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.आस्थापना/ कक्ष-४/ दक्षता कक्ष/ अस्थायी पदे / मुदत वाढ / १४७ / २०१९ , 
दि.४/०२/२०१९ 

४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक,दि.२१/०२/२०१९ 


शासन निर्णय :- 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या संदर्भाधिन 
क्र.३ येथील दि.४/०२/२०१९ च्या पत्रान्वये सहकार खात्यातील दक्षता कक्षासाठी असलेली of 
अस्थायी पदांना दि.१/०३/२०१९ ते २९/०२/२०२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती 
करण्यात आली आहे. संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि.१९/०९/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सदर 
पदांना दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली होती. 

प्रशासकीय कारणास्तव सदरची पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक आहे. सबब, शासन 
निर्णय दि.०५/०५/२०११ अन्वये निश्चित केळेल्या आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेश आहे, या 
अटीच्या अधीन राहून पुढील ६ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंत पुढे 


चालू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. 

अ.क्र पद पदांची संख्या 
ae सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
लघुटंकलेखक (वेतनश्रेणी रु.५२००-२०२००, ग्रेड पे रु.१९००/-) _ aa 


कनिष्ठ लिपिक- टेकलेखक 
न 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/ प्र.क्र.६०/५ स, 


३. सदरहू पदे चालू ठेवल्यामुळे येणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा आणि सन २०१९-२०२० हया वित्तीय वर्षासाठी त्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


"मागणी क्र. व्ही-२ 

२४२५ -सहकार, 

००१ संचालन व प्रशासन 

(०१)(०१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, ( द. २४२५ 0099)" 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२१/०२/२०१९ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०३१५११४३५७४३०२ 
असा आहे. हा seat डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
‘Gor 


Of Maharash ८०-0 Mark 
M a nj | ri And Textile Department, postalCod pte ida : ir ide 
2.5.4.20=91b4708db2a52d675f730d8 1444f3844833dfc7c86d4244ee107 
G anes h b h US h an J 05 h i stun ra र ८10620505573209658873329:0376223902 
Date: 2019.03.15 11:45:07 +05'30' 
(मं.ग.जोशी) 
त ति 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


प्रति, 

१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) उपनिबंधक, सहकारी संस्था (दक्षता कक्ष), पुणे, 

३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
) 
) 
) 


५) वित्त विभाग (कार्यासन क्र. व्यय-२/अर्थसं-१९/ वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई, 
६) कार्यासन क्र. १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
9) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


